नागपूर जिल्ह्यातील रामटेक व पारशिवणी 
तालुक्यातील इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग रस्ते 
प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२१/प्र.क्र.१२४/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- २९ मार्च, २०२२. 


पहावे :- मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर यांचे पत्र 
जा. क्र./कार्या-का-प्रआ/स्टे.पिं./७०६४, दि.२१/१२/२०२०. 


प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर यांनी संदर्भाधिन 


पत्रान्वये नागपूर जिल्ह्यातील रामटेक व पारशिवणी तालुक्यातील इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण 


मार्ग रस्ते, प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोत्नत करणेबाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर केलेला 


आहे. तसेच जिल्हा परिषद, नागपूर यांनी सदर रस्ता दर्जोन्नत करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 


सदर रस्त्यावरील गावांची संख्या, लोकसंख्या, रस्त्याचा होणारा वापर तसेच जिल्हा 


परिषद, नागपूर यांचा ठराव विचारात घेता सदर रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत 


करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर यांचा प्रस्ताव व 


जिल्हा परिषद, नागपूर यांचा ठराव विचारात घेऊन नागपूर जिल्ह्यातील रामटेक व पारशिवणी 


तालुक्‍यातील खालील रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२१/प्र.क्र.१२४/नियोजन-२ 


सामाविष्ठ दर्जोन्नत दर्जान्नती 

अ. प्रस्तावित रस्त्याचे नांव रस्त्याचा साखळी क्रमांक करावयाची । नंतरचा क्रमांक 

क्र क्रमांक व एकूण लांबी 

लांबी (कि.मी. 
तालुका रामटेक 

i . | रा.म.मा.७५३ रामटेक-नवेगांव |इतर जिल्हा । (0/00 ते 99/00) |।११.००कि.मी. । प्रमुख जिल्हा 
-संग्रामपूर टोळला-काचुरवाही- APT -१३० ११.०० कि.मी. मार्ग-१४४ 
किरणापूर प्रजिमा-२३ ला 
मिळणारा रस्ता. 

२. | नगरधन-हमलापुरी-हातोडी- | इतर जिल्हा । (०/०० ते १२/०० ।१२.००कि.मी । प्रमुख जिल्हा 
काचुरवाही-वडेगाव-चोखाळा | मार्ग -१३३ १२.०० कि.मी. मार्ग-१४५ 
ते प्रजिमा-२३ला मिळणारा 
रस्ता. 

३. | रा.म.क्र.४४ पासून इतर जिल्हा । (0/00 ते १०/०० ।११.००कि.मी. | प्रमुख जिल्हा 
चोरबाहुली-मुकनापूर- मार्ग -१२२ १०.०० कि.मी. मार्ग-१४६ 
नाहाबी-महाराजपूर-ते इतर जिल्हा | (0/00 ते १/००) 
प्रजिमा-३० ला मिळणारा मार्ग -१२३ १.०० कि.मी. 
रस्ता. 

तालुका पारशिवणी 

४. । राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ४४ पासून | इतर जिल्हा । (०/०० ते ७/५०० ।१८.००कि.मी. | प्रमुख जिल्हा 
मनसर माहुली सालई बिटोली | मार्ग -१२६ ७.५० कि.मी. मार्ग-१४७ 
परसोडी पेठ पालासावळी 
कोंढासावळी ते रामा ३३७ ळा | इतर जिल्हा | (0/00 ते ४/५०० 
जोडणारा राज्यमार्ग रस्ता. मार्ग -९७ ।४.५०० कि.मी. 

ग्रामीण (०/०० ते २/००) 
मार्ग-४४ | 2.00 fot. 
इतर जिल्हा | (0/00 ते ¥/00) 
art -84 ।४.००कि.मी. 

५. ।रा.मा. ७५३ पासून पालारा इतर जिल्हा । (०/०० ते १४/०० | २६.०० कि.मी. | प्रमुख जिल्हा 
पिपळ गरंडा वाघोडा मार्ग -१०३ १४.०० कि.मी. मार्ग-१४८ 
घाटरोहणा जुनी कामठी इतर जिल्हा | (0/00 ते ४/००) 
गाडेघाट ते पिपरी ते कन्हान ।मार्ग-१०९ ४.०० कि.मी. 
महामार्ग क्र ४४ रस्ता. ग्रामीण (0/00 2/400) 

मार्ग -१४१ २.५०० कि.मी. 

ग्रामीण (0/00 ते ५/५०० 

मार्ग -१४२ ५.५०० कि.मी. 

एकूण ७८.०० कि.मी. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२१/प्र.क्र.१२४/नियोजन-२ 


परिणामी रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील नागपूर जिल्ह्यातील प्रमुख जिल्हा 
मार्ग दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ७८.०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (३१५८.५८ + 
७८.००) म्हणजेच ३२३६.०५८ कि.मी. इतकी तसेच इतर जिल्हा मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत 
६८.०० कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी (१८४७.६१-६८.००) म्हणजेच १७७९.६१ कि.मी. इतकी 
होईल. व ग्रामीण मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत १०.०० कि.मी. घट होवून एकूण लांबी (८०५५.२४- 


१०.००) म्हणजेच ८०४५.२४ कि.मी. इतकी होईल. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०३३०१२१०१४५५१८ असा आहे. हा Aa 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
GANPAT S ANDIPAN 1. Pini wins 


20=3021bf955fefd7 1 ffadSdd7c97769147f19aca6383a1 2fed6cff4849d78e 
224a, p 'ASSBADCE1C62B2D52FC253 


540 
INumber=B5B30AEBA8 18C77E43E7B8BA4BCAQE9FOD 1 37FEABOBBCB16C 
ACF2D44087E8A76, cn=GANPAT SANDIPAN KACHARE 
कचरे 30 42:10:51 +05' 


(ग. सं. कचरे 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 


) विभागीय आयुक्त, नागपूर. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर. (यांनी सदर शासन 
निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 2009-2029 च्या सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल 
करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

३) अधिक्षक अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नागपूर. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते 

विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करण्यात यावा. 

तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

जिल्हाधिकारी, नागपूर. 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद नागपूर. 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नागपूर. 

संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 

८) रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 

९) रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

१० रेखाचित्र शाखा 

११ निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


